शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात येणा-या H १४५ या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणाकरीता विमानचालन संचालनालयातील 
तीन वैमानिकांना पाठविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं-१११८/१ /प्र.क्र.८०/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: 02 जुले, २०२१. 


वाचा: १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.३५/२८-अ, 

दि.२३ एप्रिल,२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले Ararat 
प्रदत्त समितीच्या दि.६.०४.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/ 
प्र.क्र.८०/२८-अ, दिनांक ८/५/२०१८ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/ 
१/प्र.क्र.८०/२८-अ, दिनांक १५/०४/२०१९ 

४) विमानचालन संचालनालयाचे पत्र क्र.डीए/एडीएम/४३४/२०२१, 
२ एप्रिल, २०१९. 

५) विमानचालन संचालनालयाचे दिनांक २४/६/२०२१ व 
२८/६/२०२१ चे पत्र व सहपत्र 


प्रस्तावना : 

संदर्भ क्र.२ नुसार महाराष्ट्र शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता नागपूर येथे 
स्थित करण्यासाठी फ्रान्स येथील "एअरबस हेलिकॉप्टर" या उत्पादक कंपनीकडून 1१४५ हे 
बहुउद्देशिय नविन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एअरबस या कंपनीबरोबर 
केलेल्या निविदा प्रक्रियेतील विहित अटी व शर्तीनुसार तसेच त्यांच्यासोबत झालेल्या करारातील 
तरतूदीनुसार कंपनीकडून शासकीय वैमानिकांना DGCA/EASA मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण देण्यात 
येणार आहे. त्यानुसार विमानचाळन संचालनालयातील वैमानिकांना दुस-या उजळणी 
प्रशिक्षणासाठी परदेशी पाठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

विमानचालन संचालनालयातील खालील नमुद वैमानिकांना [१४५ या हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणासाठी त्यांच्या नावापुढे नमुद केलेल्या कालावधीमध्ये प्रशिक्षणासाठी परदेशी 
जाण्यासाठी आणि त्याअनुषंगाने होणा-या खर्चास तसेच दिनांक ६/७/२०२१ रोजी मुख्यालय 
सोडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ 


a । वैमानिकाचे नाव व पदनाम | प्रशिक्षणाचा दिनांक । प्रशिक्षणाचा | प्रशिक्षणाचे ठिकाण 
क्र कालावधी 
णि कॅ.संजय कर्वे, मुख्य वैमानिक | दि.०८.०७.२०२१ ते १५ दिवस | डल्लास (अमेरीका) 
दि.१६.०७.२०२१ 
२ | कॅ..महेंद्र दळवी, वरिष्ठ दि.०८.०७.२०२१ ते १५ दिवस | डल्लास (अमेरीका) 
वैमानिक दि.१६.०७.२०२१ 
3. | कॅ.मोहित शर्मा,सह वैमानिक | दि.०८.०७.२०२१ ते १५ दिवस | sare (अमेरीका) 
दि.१६.०७.२०२१ 


२. उपरोक्त प्रशिक्षणासाठीच्या खर्चाचे विस्तृत परिशिष्ट-१ यासोबत जोडण्यात आले 
आहे. 


३. सरदर प्रशिक्षणासाठी एकूण तीन वैमानिकांचा अमेरीका येथील प्रवास खर्च, निवास खर्च 
दैनिक भत्ता,प्रवास खर्च (विमान), प्रवास विमा व इतर कर असा एकूण रु.२६,३२,००८/- 
एवढा खर्च येणार आहे. हा खालील लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच उपळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र ए-४ 
“२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
(००) (११४ परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण 
(००) (02) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७० ०१५६) ११-प्रवास खर्च 


४. या प्रित्यर्थ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५///.॥8॥॥/59॥[॥9.9०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०७०२१६४३५७६९०७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bharat Budhaji 
Gawade 


(4. बु. गावडे) 
सोबत : परिशिष्ट-१ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी सादर, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
३. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. निवड नस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११८/१/ प्र.क्र.८०/२८-अ 


शासन निर्णय क्र.विचास ९९१८/प्र.क्र.८०/२८ अ, दि.०२.०७.२०२१ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट-१ 
अ. | | वैमानिक ख वैमानिकांच्य 
क्र प्रशिक्षणाकरीता येणारा एकूण 
खर्च 
1. । वैमानिकांचा प्रवास खर्च a मतात 
प्रवास विमा 3,50,000 + 15,000 = 3,65,000/- pute oe sa 
अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल तो 
र. ) (जो कमी असेल तो) 
2. । प्रशिक्षणाचा कालावः SS 
शिक्ष 11 दिवस ( प्रशिक्षणपूर्व 2 दिवस + प्रत्यक्ष 
प्रशिक्षण दि.08.07.2021 ते 16.07.2021 ) 
2: -एस.ए. फिंगर प्रि 04 दिवस (दि.17.07.2021 ते 20.07.2021) शाळा 
कालावधी 
4. | एकुण प्रशिक्षणाचा कालाव oe 
uae 15 दिवस ( प्रशिक्षणपूर्व 2 दिवस + 
दि.08.07.2021 ते 20.07.2021) 
5. | प्रवासाचे दिवस 02 दिवस 2 - हक ____ 7) 
ca प्रति व्हीसा ख व्हीसा प्राप्त व्हीसा प्राप्त 
शर TAS-19 तपासणी व कोबीड तपासणी - रु.600/- 
न) RT-PCR ATA $ 400 X 2 $ 800 40064 री 
$ 800 X 78 = 62,400/- ee aan if 
एकूण G.63,000/- अथवा प्रत्यक्ष खर्च ताक a 
(जो कमी असेल तो) 
i प्रति टॅक्सी भाडे a निवास खर्च टॅक्सी भाडे $ 660 + निवास खर्च रु. 9,50,040/- 
$ 3400 > $ 4060 अथवा प्रत्यक्ष खर्च 
$ 4060 X 78 = 3,16,680/- (जो कमी असेल तो) 
अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल तो) 
i 
दैनिक भत्ता खर्च $ 100 प्रति दिवस रु. 3,51,000/- 
(एकूण दिवस 11 + 415) serrata 
15 » 100 = $1500 (जो कमी असेल तो) 
$ 1500 X78 = रु. 1,17,000/- 
10 केंद्र शासनाच्या प्रचलित | ©. 62,400 + रु.3,16,680 = 3,79,080/- रु. 46,968/- 
नियमानुसार कर रु. 3,79,080/- वर 3.5% = 13,268/- अथवा प्रत्यक्ष खर्च 
(अमेरीका मधील) रु. 13,268/- वर 18% == —2,388/- (जो कमी असेल तो) 
एकूणरु. - 15,656/- 
अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल तो) 
11. | प्रचलित शासकोय 
निर्देशानुसार आकस्मीक खर्च प्रत्यक्ष खर्च प्रत्यक्ष खर्च 
(अमेरीका ब भारतामधील) 
'एकूण खर्च रुपये - पये 8,77,336/- पये 26,32,008/- 


